मंत्रालयीन अवर सचिव संवर्गाच्या सन 
१९९८ ते २०१७ या कालावधीतील दिनांक 
१ जानेवारी रोजीच्या सुधारित तात्पुरत्या 
ज्येष्ठतासूच्या अंतिम करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : असज्ये १२२२/प्र.क्र.१०३/१४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई. 
दि. 3 जुले, २०२३. 


वाचा : 

१. शासन परिपत्रक क्र. असप १३२१/प्र.क्र.४९/१४, दि.२०.०५.२०२१. 

२. शासन परिपत्रक क्र.असज्ये १२२२/प्र.क्र.१०३/१४, दि.०३.०२.२०२३. 
शुध्दीपत्रक : 

“वाचा' येथील क्र.२ येथील दि.०३.०२.२०२३ रोजीच्या परिपत्रकासोबतच्या अंतिम 
ज्येष्ठतासूचीतील रकाना क्र.९ चे शीर्ष हे “अ.स. पदावरील ज्येष्ठता दिनांक (नवीन)” या ऐवजी 
“ज्येष्ठतेचा मानीव दिनांक” असे वाचावे. 

2. सदर WA Bea महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
प्रसिध्द करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०७०३१६११०१९२०७ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


VINAYAK ; 
BABURAO MANE : 


(वि.बा.माने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
१. सर्व मंत्रालयीन विभाग (आस्थापन). 
२. कार्या-१४ निवडनस्ती. 


